जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०३२३/प्र.क्र.५२/कार्यासन ११. 
मादाम कामा मार्ग, ५ वा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनाक : २० सप्टेंबर, २०२३ 
पहा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय, क्र. अस्थायी ०३२३/प्र.क्र.५२/कार्यासन ११,दि.०९.०३.२०२३. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.३१.०८.२०२३ 
व शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२३ 
४. जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र जा.क्र.58.४३/६४४ /2023, दि.२९.०८.२०२३. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील २१४ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंतच्या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने 
जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील २२७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर यांनी दि.२९.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
विनंती केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील teat नमूद केलेली २२७ अस्थायी 
पदे दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
9 | लघुलेखक श्रेणी -१ ०२ 
२ लघुलेखक श्रेणी -२ ०३ 
३ लघुलेखक श्रेणी -३ शिका J ० 
४ अधिक्षक ०६ 
५ सहाय्यक अधिक्षक | aa १ 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२३/प्र.क्र.५२/कार्यासन ११ 


& वरिष्ठ लिपिक ३० 
9 कनिष्ठ लिपिक ८६ 
८ कनिष्ठ लिपिक (लघुलेखकाचा भत्ता) 10१ 
९ वाहन चालक ०२ 
१० | मुख्य बेलिफ ०३ 
ष्य १ । बेळीफ ३१ 
१२ । पुस्तक बांधणीकार ०२ 
१३ ।हवालदार ०१ 
१४ ।शहोपाई 2¢ 
१५ | Gera ०८ 
१६ ।सफाईंगार ०३ 
एकूण अस्थायी पदे २२७ 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, 


(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र RTA (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत) 
(अनिवार्य) ०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.३१.०८.२०२३ व शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र क ८/१६/आ.पु.क.,दि. 
०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
छठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९२०१७४५०६१९१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 

c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 

JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
3 


391754221 ba7b421d28c866533441 


50a! 1f4b, 

pseudonym=A05C54A04D3293F61521D5E463E799884D63F286, 
INumber=7328C41D6A5210C49CCE93 1861626D508AE4537 

D7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
2023.09.20 17:46:45 +05'30' 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जि. अहमदनगर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अहमदनगर. 
६. विधि व न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


